राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील 
अंशत: अनुदानित Rad पदांवर 
वैयक्तिक मान्यताप्राप्त अंशत: 
अनुदानित शिक्षकांचे वेतनाच्या 
समान टप्प्यावर समायोजनाबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१९/प्र.क्र.१११/१९/टीएनटी-२ 
मादाम कामा मार्ग हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- १२/१२/२०२२ 


प्रस्तावना: 


राज्यातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अंशत: अनुदानित शाळामध्ये 
विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यामुळे वैयक्तिक मान्यता प्राप्त शिक्षकांचे पद कमी झाल्यास त्यांची सेवा समाप्त 
करण्यात येते. अशा सेवा समाप्त होणाऱ्या शिक्षकांचे सद्यस्थिती असलेल्या नियमानुसार समायोजन करण्यात 
येत नाही. त्यामुळे राज्यातील वैयक्तिक मान्यता प्राप्त अंशत: अनुदानित शिक्षकांचे समायोजन करण्याची 
मागणी लोकप्रतिनिधी व शिक्षक संघटना यांच्याकडून वारंवार करण्यात येत होती. त्यामुळे राज्यातील 
वैयक्तिक मान्यता प्राप्त अंशात: अनुदानित शिक्षकांना पुन्हा सेवेची संधी देणेसाठी समान टप्प्यावरील अंशत: 
अनुदानित पदे रिक्‍त असल्यास अशा रिक्‍त पदावर समायोजनाबाबत तरतूद करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२२-२३ च्या संचामान्यतेनुसार पद कमी झाल्याने सेवा समाप्त होणाऱ्या वैयक्तिक मान्यता 
प्राप्त अंशत: अनुदानित शिक्षकांचे समायोजन खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


१. आयुक्‍त (शिक्षण), यांच्या स्तरावर प्रथम राज्यातील रिक्‍त असलेल्या अंशत: अनुदानित 
पदाचा आढावा घेण्यात यावा. 


२. आढाव्याअंती राज्यात अंशत: अनुदानित पदे रिक्‍त राहात असल्याचे निदर्शनास आल्यास 
अशा पदांची यादी तयार करावी. सदर रिक्‍त पदांवर पद कमी झाल्याने सेवा समाप्त होणाऱ्या 
शिक्षकांचे समायोजन पुढील प्रमाणे करावे. :- 


अ. सन 2022-23 च्या संचमान्यतेमध्ये पद कमी झाल्याने सेवा समाप्त होणाऱ्या 
वैयक्तिक मान्यता प्राप्त अंशात: अनुदानित शिक्षकांची जेष्ठता सूची आयुक्‍त (शिक्षण) 
यांनी तयार करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसएन २०१९/प्र.क्र.१११/१९/टीएनटी-२ 


प्रत, 


आ. तद्नंतर रिक्‍त असलेल्या अंशत: अनुदानित पदांवर सेवा जेष्ठतेनुसार समायोजन 
करावे. समायोजन करतांना विहीत बिंदुनामावलीनुसार आरक्षण, विषय इ. बाबींच्या 
सर्वसाधारण नियमांचे पालन करुन समायोजन करण्यात यावे. 

इ. वैयक्तिक मान्यता प्राप्त अंशात: अनुदानित कर्मचाऱ्यांचे समायोजन केवळ 
अनुदानाच्या समान टप्प्यावर पद उपलब्ध असल्यास अनुज्ञेय राहील. मात्र 
अनुदानाच्या टप्प्याचे पद उपलब्ध नसल्यास सदर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन 
कुठल्याही परिस्थितीत करता येणार नाही. 

ई. वैयक्तिक मान्यता प्राप्त अशांत: अनुदानित कर्मचाऱ्यांचे प्रथम संस्थेतर्गत समान 
अनुदान टप्यावरील Rat पद उपलब्ध असल्यास समायोजन करण्यास प्राधान्य 
द्यावे. पद उपलब्ध नसल्यास इतर संस्थेच्या अनुदानाच्या समान टप्प्यावरील 
अंशत:अनुदानित पदावर समायोजन करावे. अज्ञा प्रकारे समान टप्प्यावर पद 
उपलब्ध नसल्यास समायोजन करता येणार नाही व कुठल्याही परिस्थितीत 
अनुदानाचा टप्पा बदलून समायोजन करता येणार नाही. 


३. या शासन निर्णयान्वये समायोजन झालेल्या शिक्षकांस सेवासमाप्त झाल्यापासून ते समायोजन 
होईपर्यंतच्या कालावधीतील म्हणजेच सेवा न केलेल्या कालावधीतील वेतन व भत्ते यांची कोणतीही 
थकबाकी अनुज्ञेय होणार नाही. 


४. हा शासन निर्णय फक्त शैक्षणिक वर्ष सन २०२२-२३ च्या संचमान्यतेने अतिरिक्त ठरलेल्या 
वैयक्तिक मान्यता प्राप्त अशांत: अनुदानित कर्मचाऱ्यांना लागू राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२२१२१२१२३५२९६६२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by TUSHAR VASANT MAHAJAN 

T H A R VA A N T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL, 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=19¢6c23f5 10a80926e9b7ee5db23597945 2F3f9e89 181 18634069 
a6cc7a22b9f, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


M A H AJ A N serialNumber=1A39CEF3C157B9EE6A2ABE5779ACF23368261 3F789C33 
SD6BF4877267695CECA, cn=TUSHAR VASANT MAHAJAN 
Date: 2022.12.12 12:39:59 +05'30" 
(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) 

मा. मुख्यसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक 
सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 


. संचालक माहिती व जन संपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 


आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसएन २०१९/प्र.क्र.१११/१९/टीएनटी-२ 


८. शिक्षण संचालक (प्राथमिक),महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१०. शिक्षण संचालक (प्रौढ शिक्षण),महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११. संचाळक, महाराष्ट्र राज्य, शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण पिाषद पुणे 
१२. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, 
१३. संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 

१४. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

१५. सर्व शिक्षणाधिकारी प्राथमिक/माध्यमिक/प्रौढ जिल्हा परिषद 

१६. सर्व मुख्याधिकारी नगरपालिका/नगर परिषद 

१७. सर्व प्रशासन अधिकारी नगर परिषद कटक मंडळे 

१८. शिक्षण निरीक्षक (पश्चिम/दक्षिण/उत्तर), बृहन्मुंबई 

१९. निवडनस्ती (टीएनटी-२ कार्यासन) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


